जिल्हा area चिकित्सक संवर्गातील 
बदलीबाबत - डॉ. अभिजित फडणीस 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पदस्था-२०२२/प्र.क्र.३२९/सेवा-२ 
गो.ते.रुग्णालय इमारत,१० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०२२ 


शासन आदेडा - 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, मधील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ६ मधील 
तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने डॉ. अभिजित फडणीस, वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा 
रूग्णालय, बारामती यांची “सहायक संचाळक, आरोग्य सेवा (वैद्यकीय), पुणे” या रिक्‍त पदावर 
बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


२. डॉ. फडणीस यांना नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्यात यावे आणि संबंधित अधिकाऱ्याने त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत 
हजर होऊन त्याबाबतचा अहवाल उप संचालक, आरोग्य सेवा व संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई 
यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 

३. डॉ. फडणीस यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा 
मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


४. डॉ. फडणीस यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर, अनुज्ञेय पदग्रहण अवधीत नवीन 
पदस्थापनेवर रुजू व्हावे. ते विहित मुदतीत पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास अथवा गैरहजर 
राहिल्यास त्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत अनुपस्थिती” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या 
सेवेत खंड होईल याची जाणीव डॉ. फडणीस यांना करुन देण्यात येत आहे. 


द. डॉ. फडणीस हे विहित मुदतीत पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास, 
त्यांच्याविरुध्द आयुक्तालयाने वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरु करावी व आवऱ्यकतेनुसार प्रस्ताव 
शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. या प्रकरणी वेळोवेळी शासनास अवगत करावे व अनुपालन 
अहवाल शासनास विहित कालमर्यादेत सादर करावा. 

६. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी संबंधीत अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 
दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास ते शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 

७. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


८. सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०११४४६१५०८१७ असा 
आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः पदस्था-२०२२/प्र.क्र.३२९/सेवा -२ दि. ०५.१२.२०२२ 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


}ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a542f2f807ba45 


9543ed19dc809f2f1 50cfde4470c9, 

pseudonym=FFAC916764FCC27FA561F44ED9FF5 

8B3C8CD943C, 
ialNumber=55231903025208911890F5851459 


DHULE crsonsuaocoonae 
(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Ee) 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा (9/2), मुंबई /पुणे. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, पुणे. 

जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, पुणे. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र - 2, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र - 2, नागपूर 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११) मा. मंत्री (आरोग्य) / मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव 

१२) प्रधान सचिव, सा. आ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१३) सचिव (२), सा. आ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
) 
) 


AD 


CC *N 


mm 


ळ Cc 
YS Yio Ye De Der Ls <-> lc 


won 


१४) संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
१५) निवड नस्ती (सेवा - २) 


पुष्ठ २ पैकी २ 


